सन २०१७-२०१८ या शैक्षणिक वर्षापासून +2 
स्तरावरील द्विलक्षी अभ्यासक्रमाच्या नवीन/ 
अधिकच्या  तुकडयांना कायमस्वरूपी 
विनाअनुदान तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१०९ (भाग-३)/व्यशि-४, 
मंत्रालय विस्तार (खोली क्र.४३५), ४ था मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मे, २०१८ 


संदर्भ : 


१) शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१०९(भाग-३)/व्यशि-४, दिनांक ०२/२/२०१८. 

२) ज्ञान विज्ञान वर्धिनी १८५, त्रिमुर्ती नगर, नागपूर व्दारा संचलित टिपटॉप कॉनव्हेंट सेंकेडरी अँण्ड 
हायर सेंकेंडरी स्कूल दिनदयाळ नगर, नागपूर यांचे दि. २/२/२०१८ व दि. १०/२/२०१८ चे 
निवेदन 


प्रस्तावना:- 


वरील संदर्भ क्र.१ येथील दि.२.२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये व्दिलक्षी अभ्यासक्रम राबविणा-या 
एकूण ५७ अश्ञासकीय संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेला व्यवसाय अभ्यासक्रम त्यांच्या नावासमोरील 
तुकड्यांमध्ये विना अनुदानीत तत्वावर शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासुन सुरु करण्यासाठी मान्यता दिलेली 
आहे. शासनाकडुन संबंधीत शैक्षणिक संस्थांना व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर 
संचालनालय स्तरावर संचालक यांचेकडुन --२ स्तरावरील व्दिलक्षी अभ्यासक्रम तुकडयांमध्ये विद्यार्थ्यांना 
प्रवेश देण्यापूर्वी स्थानिक स्तरावर समिती नेमून समितीच्या सर्वकष निरीक्षणानुसार प्राप्त अहवालाप्रमाणे 
संचालनालयाच्या परवानगीने संबंधीत संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यात येतात. मान्यता दिलेल्या सदर ५७ 
संस्थामध्ये अ. क्र. ५४- ज्ञान विज्ञान वर्धिनी १८५, त्रिमुर्ती नगर, नागपूर व्दारा संचलित टिपटॉप Hee 
सेंकेडरी अँण्ड हायर सेंकेंडरी स्कूल दिनदयाल नगर, नागपूर- कॉम्प्युटर सायन्स १ तुकडी, अ. क्र. ५५- 
राधास्वामी विविध कार्यकारी शैक्षणिक संस्था व्दारा संचलित आदर्श संस्कार विदयालय व ज्यूनियर कॉलेज 
पिपळा, नागपुर- कॉम्प्युटर सायन्स १ तुकडी व अ. क्र. ५६-महेश विद्या प्रसारक शिक्षण संस्था व्दारा 
संचलित आदर्श संस्कार विद्यालय, ज्युनिअर कॉलेज, वृंदावन श्रीकृष्ण नगर चौक, हसनबाग रोड, नागपूर 
-फ्रेश वॉटर फिश कल्चर १ तुकडी या तिन्ही संस्थांचा समावेश आहे. या तिन्ही अभ्यासक्रमास शासनाची 
मान्यता मिळेल या हेतूने इयत्ता ११ वी व १२ वी मध्ये सन २०१७-१८ पासून सदर अभ्यासक्रम सुरु केलेले 
असून, विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक नुकनसान होऊ नये म्हणून व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन सदर संस्थांना 
सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१७-१८ पासून व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबत 
संस्थेने विनंती केली आहे. सदर संस्थेने सन २०१७-१८ पासून त्यांचे स्तरावर कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर 
सायन्स व फ्रेश वॉटर फिश कल्चर हे अभ्यासक्रम सुरु करुन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेले ssa. Wd 
घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून व विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेवून दिनांक 
२१/८/२०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र.२० मधील तरतुदींनुसार रुपये एक लाख दंड आकारुन ज्ञान 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१०९ (भाग-३)/व्यशि-४ 


विज्ञान वर्धिनी १८५, त्रिमुर्ती नगर, नागपूर व्दारा संचलित टिपटॉप कॉनव्हेंट सेंकेडरी अँण्ड हायर सेंकेंडरी 
स्कूल दिनदयाल नगर, नागपूर , राधास्वामी विविध कार्यकारी शैक्षणिक संस्था व्दारा संचलित आदर्श 
संस्कार विदयालय व ज्यूनियर कॉलेज पिपळा, नागपुर, व महेश विद्या प्रसारक शिक्षण संस्था व्दारा 
संचलित आदर्श संस्कार विद्यालय, ज्युनिअर कॉलेज, वृंदावन श्रीकृष्ण नगर चौक, हसनबाग रोड, नागपूर 
या तीन्ही संस्थांनी कॉम्प्युटर सायन्स, कॉम्प्युटर सायन्स व फ्रेश वॉटर far कल्वर या अभ्यासक्रमांच्या 
प्रत्येकी एका तुकडीस सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१७-१८ पासुन मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

शासन आता यादाारे, राज्यातील --२ स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम राबविणा-या नागपूर 
विभागातील खालील तक्त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ३ अशासकीय संस्थांना त्यांच्या नावासमोर 
नमूद करण्यात आलेला व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करुन विद्यार्थ्यांना व्यवसाय अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेशा 
दिलेले असल्याने सदर प्रवेशित विद्याथ्याचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये म्हणून आणि विद्यार्थ्याचे हित लक्षात 
घेवून सदर तीन संस्थांनी सदर विषय सुरु करण्यासाठी सन २०१८-१९ ऐवजी सन २०१७-१८ पासून 
दि.२१.८.२०१३ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० नुसार रुपये एक लाख इतका दंड आकारण्याचे 
अटीवर राहून शासनाची मान्यता देण्यांत येत आहे:- 


अ. संस्थेचे नाव व पत्ता संस्थेने मागणी केलेले | मागणी केलेल्या 
क्र व्यवसाय अभ्यासक्रम | तुकडया (प्रत्येकी 
५० विद्यार्थी) 
eae | 2 3 8 | 
नागपूर विभाग 
ii ज्ञान विज्ञान वधिनी १८५, TAR, नागपूर व्दारा । कॉम्प्युटर सायन्स १ तुकडी 


संचलित टिपटॉप कॉनव्हेंट सेंकेडरी अण्ड हायर 
सेंकेंडरी स्कूल दिनदयाल नगर, नागपूर 


2 | राधास्वामी विविध कार्यकारी ठ]ौक्षणिक संस्था व्दारा कॉम्प्युटर सायन्स १ तुकडी 
संचलित आदर्श संस्कार विदयालय व ज्यूनियर 
कॉलेज पिपळा , नागपुर 


३ | महेश विद्याप्रसारक शिक्षण संस्था व्दारा संचलित फ्रेश वॉटर fa १ तुकडी 
आदर्श संस्कार विद्यालय, ज्युनिअर कॉलेज, वृंदावन कल्चर 
श्रीकृष्ण नगर चौक, हसनबाग रोड, नागपूर 


एकूण ३ संस्था एकूण ३ तुकडया 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीओसी-२०१७/प्र.क्र.१०९ (भाग-३)/व्यशि-४ 


१. वरील संदर्भ क्रमांक.१ येथील दिनांक २/२/२०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्ती सदर 


प्रकरणीही लागू राहतील. 
२. सदर संस्थेकडून रुपये एक लाख दंडाची रक्‍कम संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण यांनी 


तात्काळ वसूल करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०५१६१५४८०४३८०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Vithal Rokade 
: C=IN, ०-6 }f Maharashtra, 


postal i a, 
2.5.4.20=ca5751ffedbb0OSfdff34ab6ac1f8319d06 


Santosh 
. 1483d7d35e20f744e25 1360f7920a, 
Vithal Rokade ४0५५५०५०५५ 
cn=Si h Vi 


n=Santosh Vithal Rokade 
Date: 2018.05.25 13:44:09 +05'30" 


(संतोष वि. रोकडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई-१ 

सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
उप सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, यांचे स्वीय सहायक. 
मा. मंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 

मा. राज्यमंत्री (कौ.वि.व उ.) यांचे खाजगी सचिव यांना माहितीसाठी सादर. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


१०) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (शालेय शिक्षण विभाग), मुंबई (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालया मार्फत) 


११) संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


संचालनालया मार्फत.) 


१२) ज्ञान विज्ञान वर्धिनी १८५, त्रिमुर्ती नगर, नागपूर व्दारा संचलित टिपटॉप कॉनव्हेंट सेंकेडरी 


अँण्ड हायर सेंकेंडरी स्कूल दिनदयाल नगर, नागपूर 


१३) राधास्वामी विविध कार्यकारी शौक्षणिक संस्था व्दारा संचलित आदर्श संस्कार विदयालय व 


ज्यूनियर कॉलेज पिपळा, नागपुर 


१४) Hear विद्या प्रसारक शिक्षण संस्था व्दारा संचलित आदर्श संस्कार विद्यालय, ज्युनिअर 


कॉलेज, वृंदावन श्रीकृष्ण नगर चौक, हसनबाग रोड, नागपूर 


१५) निवड नस्ती (व्यशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


